जवान कल्याण विश्वस्त मंडळाची 
पुर्नरचना करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नासंस- २०२०/ प्र.क्र.०१/२०२०/५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - ०६/०३/२०२०. 


प्रस्तावना:- 
नागरी संरक्षण समितीच्या दि.११/१२/१९७१ च्या बैठकीत जवान कल्याण विश्वस्त मंडळ 


(महाराष्ट्र) या सार्वजनिक न्यासाच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानूसार दि.१२/१/१९७२ 


रोजी सदर न्यासाची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये मा.मुख्यमंत्री हे पदसिध्द अध्यक्ष असून 


मा.मंत्री, माजी सैनिक कल्याण हे पदसिध्द विश्वस्त खजिनदार आहेत. तसेच मा. मुख्य सचिव हे 


पदसिध्द विश्वस्त असून उपसचिव, सा.प्र.वि./का.५ हे देखील पदसिध्द विश्वस्त व सचिव आहेत. 


त्याव्यतिरिक्त सदर न्यासावर विश्वस्त म्हणून ४ ते ५ माजी सैनिक अधिकारी व २ सन्माननीय सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याची तरतूद आहे. आता नवीन मंत्रिमंडळ गठीत झाल्यामुळे जवान कल्याण विश्वस्त 


मंडळाची पुर्नरचना करावयाचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


AIR निर्णय:- 


जवान कल्याण विश्वस्त मंडळ (महाराष्ट्र) या संस्थेच्या नियम व विनियमाच्या नियम ६ मधील 
तरतूदीनुसार खालीलप्रमाणे विश्वस्त मंडळाची पुर्नरचना करण्यात येत आहे. :- 

१. श्री.उध्दव ठाकरे, मा.मुख्यमंत्री - पदसिध्द अध्यक्ष 

२. श्री.दादाजी भुसे, मा.मंत्री, माजी सैनिक कल्याण - पदसिध्द विश्वस्त व खजिनदार 

३.  श्री.अजोय मेहता, मा. मुख्य सचिव, - पदसिध्द विश्वस्त 

४. श्री.सुरेश खाडे, मा. उपसचिव सा.प्र.वि./ का.५ - पदसिध्द विश्वस्त व सचिव 


२. STA निर्णय, जवान कल्याण विश्वस्त मंडळाच्या पदसिध्द अध्यक्षांच्या मान्यतेने तथा 
संस्थेच्या नियमावलीच्या नियम क्रमांक ६ मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नासंस- 2020/ प्र.क्र.०१/२०२०/५ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२३०९१६५६३१०५०७ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjeev R Keluskar 


eH DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
a Nn eC eV Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4a521517a0d3fba83ff447 3cb0d448a75f9b7f83cba 
41836833b60c93758c804, 


serialNumber=78be615e7dd51ebb89a43e2d8f1b14979bf8F 
5ae2c63e3a7fe41c5716996cd4b, cn=Sanjeev R Keluskar 


(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
५. सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधान परिषद व संसद सदस्य, 

६. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधान भवन, मुंबई 

१०.सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी 

११.आयुक्‍्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई, 

१२.आयुक्‍्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व ), 

१३.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

१४.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१६.महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
१७.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

१८. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

१९.सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
२०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई 

२१.प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


